सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत 
वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी तिस-या हप्त्याचा एकूण 
₹३४.२८३३३ लाख निधी वितरीत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० मार्च, २०२४ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९ एप्रिल, २०१७ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अे, दि.०४ नोव्हेंबर, २०२० 

३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ 

४. शासन पत्र H.RKY-0923/C.R.93/98-A, दि.३० मे, २०२३ 

५. केंद्र शासनाचे पत्र W.F.NO.20/2099-NFSM(CA-V), दि.२१ जून, २०२३ 

६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२०९९४/२३, दि.२२ जून, २०२३ 

७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२१७६३/२३, दि.३० जून, २०२३ 

८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६९/४अ, दि.०५ जुले, 2023 

९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ.कापूस/अनु./२२२८२/२३, दि.०५ जुले, २०२३ 

१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८५/४अ, दि.०६ सप्टेंबर, 2023 

११. केंद्र शासनाचे पत्र H.F.NO.20-219/2099-NFSM(CA-V), दि.२६ ऑक्टोबर, 2023 

१२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/अपोसु.कापूस/अनु./३५६४०/२३, दि.०७ नोव्हेंबर, २०२३ 

१३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.डिसेंबर ०८, २०२३ 

१४. सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प(विघयो), 

दि.१८.जानेवारी,२०२४ 

१५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८५/४अओ, दि.१९ जानेवारी, २०२४ 

१६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/अपोसु.कापूस/अनु./२०२४/र-७६, दि.१२ मार्च, २०२४ 
प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता एकूण 
रु.११६२.०४ लाख (सन २०२२-२३च्या प्रलंबित दायित्वासह) रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास राज्य स्तरीय 
समितीने संदर्भाकिंत दि. ३० मे, २०२३ च्या शासन पत्रान्वये मंजूरी प्रदान केळी आहे. सदर कृती आराखडयास 
संदर्भाकिंत दि.०५ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाने 
दि.२१ जून, २०२३ च्या पत्रान्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा रु.२०.५७००० लाख एवढा निधी वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८५/४ओ 


केला आहे. त्याअनुषंगाने दि.०६/०९/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण रु.३४.२८३३३ 
लाख निधी वितरीत केला आहे. तसेच सदर योजनेतंर्गत दुस-या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाने दि.२६ ऑक्टोबर, २०२३ 
च्या पत्रान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा रु.२०.५७००० लाख एवढा निधी वितरीत केला आहे. त्याअनुषंगाने 
दि.१९/०१/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण रु.३४.२८३३३ लाख निधी वितरीत केला 
आहे. 

केंद्र शासनाच्या संदर्भाकिंत दि.११/०३/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता अन्न आणि पोषण 
सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता तिस-या हप्त्यापोटी सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता एकूण रु.१५७.९२ लक्ष निधी वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता प्राप्त झालेला 
केंद्र हिस्स्याचा ₹२०.५७००० लाख व राज्य हिस्याचा ₹ १३.७१३३३ लाख असा एकूण ₹ ३४.२८३३३ लाख निधी, 
वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२३-२४ मध्ये वाणिज्यिक पिके करिता (ऊस ,कापूस) अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य 
हिस्स्याचा एकूण ₹ ३४.२८३३३ लाख निधी (रुपये चौतीस लाख अठ्ठावीस हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) 
आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
निधीचे पीक निहाय तसेच केंद्र व राज्य हिस्स्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(= लाख) 
अ. पिके = अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकूण वितरीत निधी 
क्र केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) 
१. | कापूस ११.९०००० ७.९३३३३ १९.८३३३३ 
2. ऊस ८.६७००० ५.७८००० १४.४५००० 
एकूण २०.५७००० १३.७१३३३ ३४.२८३३३ 


२. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार कापूस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹११.९०००० लाख निधी (रुपये 
अकरा लाख नव्वद हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹७.९३३३३ लाख निधी ( रुपये सात लाख 
SIV हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) असा एकूण रु.१९.८३३३३ लक्ष निधी ( रुपये एकोणीस लाख 
त्र्याऐंशी हजार Gat तेहत्तीस फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे . 

३. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार ऊस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹ ८.६७००० लाख निधी (रुपये आठ 
लाख सदुसष्ट हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ५.७८००० लाख निधी ( रुपये पाच लाख agar 
हजार फक्त) असा एकूण ₹ १४.४५००० लाख निधी ( रुपये चौदा लाख पंचेचाळीस हजार फक्त ) वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


४. परिच्छेद क्र. १ ते ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, कापूस, ऊस या पिकांकरिता वितरीत केलेला सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा निधी सन २०२३-२४ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८५/४ओ 


केंद्र/राज्य अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
हिस्सा कापूस ऊस 
केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक । २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक 
पिके (००) (७८९) अनुसूचित जाती पिके (००) (७८९) अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०१) (०७ कृषि उन्नती उपयोजना, (०१) (०५) कृषि उन्नती 
योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
कापुस, केंद्र पुरस्कृत योजना ऊस, केंद्र पुरस्कृत योजना 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ बी १४१) | 'केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१ बी १२३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य । (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 
राज्य मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
हिस्सा २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक । २४०१ पीक संवर्धन (१०८) वाणीज्यिक 
पिके (००) (७८९) अनुसूचित जाती पिके (००) (७८९) अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०१) (०८) कृषि उन्नती उपयोजना, (०१) (०६) कृषि उन्नती 
योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
कापूस, केंद्र पुरस्कृत योजना, ऊस, केंद्र पुरस्कृत योजना, 
(राज्य हिस्सा Yo THA) (२४०१ बी १५२) | (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२४०१ बी १३२) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य । (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 


. सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी खालीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 
स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 


व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत वाणिज्यिक पिके ही योजना SNA मार्क 
करण्यात आली आहे 


. शासन निर्णयान्वये अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत वाणिज्यिक पिके (ऊस ,कापूस) करिता उपलब्ध करुन 


दिलेल्या एकूण ₹३४.२८३३३ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीवर जिल्हा 
निहाय खर्चाची मर्यादा निश्चित करावी. 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 


निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८५/४ओ 


a 


Go 


प्रति:- 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.०८ डिसेंबर,२०२३ आणि सामाजिक न्याय विभागाचे 
शासन परिपत्रक दि.१२ मार्च २०२४ च्या नुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


.सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२०१७४२२२५४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
M A H E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661 b16d1619a1 bfaf6d99b23ec6836d8d4 
98d0797965898, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46, 
BAA6EA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2024.03.20 17:51:57 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


